सन 2020-29 करीता एकात्मिक बाल 
संरक्षण योजना (0725) या योजनेअंतर्गत 
वेतनाकरीता निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.५२/का-०८ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख- २६ मार्च, २०२१. 


वाचा :- 


१. शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.५२/का-०८, दि. १३/०५/२०२० 
२. शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.५२/का-०८, दि. १९/०६/२०२० 
३. शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.५२/का-०८, दि. ०३/०७/२०२० 
४. शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.५२/का-०८, दि. २०/०८/२०२० 
५. शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.५२/का-०८, दि. १९/१०/२०२० 
६. शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.५२/का-०८, दि. ०६/०१/२०२१ 
७. शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.५२/का-०८, दि. ०५/०३/२०२१ 
८. शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.५२/का-०८, दि. १५/०३/२०२१ 


प्रस्तावना :- 

एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेंतर्गत शासकीय बालगृह/ निरीक्षणगृहातील कर्मचारी यांचे 
वेतनाकरीता केंद्र हिस्सा रु.१०६४.६१ लक्ष व राज्य हिस्सा रु. ७२३.०१ लक्ष असा एकुण रु.१७८७.६२ 
लक्ष निधी तसेच जिल्हा परिविक्षण अनुरक्षण संघटना संचलित अशासकीय निरीक्षण गृहातील 
कर्मचारी यांचे वेतनाकरीता केंद्र हिस्सा रु.५७९.९३ लक्ष व राज्य हिस्सा रु. ३६७.३१ लक्ष असा 
एकुण रु.९४७.२४ लक्ष इतका निधी संदर्भाधीन १ ते ८ वरील शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात 
आला आहे. 


२. राज्यात सन २०१२-१३ पासून केंद्र पुरस्कृत एकात्मिक बाल सरंक्षण योजना सुरू करण्यात 
आलेली असून त्यापुर्वी ३७ शासकीय बालगृह/ निरीक्षणगृहातीळ व जिल्हा परिविक्षा व अनुरक्षण 
संघटना संचलित vo अशासकीय बालगृह/निरीक्षणगृहातील कर्मचारी हे राज्य शासनाच्या वेतन 
श्रेणीवर कार्यरत होते व त्यांच्या वेतनाकरीता १०० टक्के निधी राज्य शासनाकडूनच उपलब्ध करून 
दिला जात होता. राज्यात एकात्मिक बाल सरंक्षण योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून या 
संस्था एकात्मिक बाल सरंक्षण योजनेमध्ये समाविष्ट केल्यामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाकरीता 
योजनेमध्ये निश्चित केल्याप्रमाणे मानधन स्वरूपात निधी प्राप्त होत आहे व वेतन श्रेणीनुसार वेतन 
देण्यासाठी आवश्‍यक अतिरीक्त तरतूद राज्य शासनाकडून उपलब्ध करून दिली जाते. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.५२/का-०८ 


३. उपरोक्तवस्तूस्थितीच्या अनुषंगाने एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेअंतर्गत ३७ शासकीय बालगृह/ 
निरीक्षणगृहातील व जिल्हा परिविक्षा व अनुरक्षण संघटना संचलित ४० अशासकीय बालगृह/ 
निरीक्षणगृहातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाकरीता आवश्‍यक अतिरीक्त निधी वितरीत करण्याची बाब शासन 
विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 


मागणी क्र. एक्स, प्रधानशिर्ष २२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, १०२, बाल कल्याण, (१६) 
शासकीय संस्था, (१६) (०२) एकात्मिक बाल संरक्षण योजना (२२३५ 0०१८), राज्य हिस्सा व २२३५- 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, १९९, अशासकीय संस्थांना सहाय्य, (००) (०२) एकात्मिक बाल संरक्षण 
योजना (२२३५ 0०३६), राज्य हिस्सा या दोन लेखाशिर्षांतर्गत अनुक्रमे ०१ वेतन व ३६ सहायक 
अनुदाने वेतन या उद्दीष्टांतर्गत आवश्यक अतिरीक्त तरतूदीकरीता त्याच लेखाशिर्षांतर्गत इतर 
बाबींखाली प्राप्त होणाऱ्या बचतीतून पुढीलप्रमाणे पुर्नवितरण करण्यास शासन या शासन निर्णयाद्वारे 
मान्यता प्रदान करीत आहे. 


(रु.लक्ष) 


२२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, १०२, बाल कल्याण, 
(१६) शासकीय संस्था, (१६) (०२) एकात्मिक बाल संरक्षण 


अ.क्र उद्दीष्ट योजना (२२३५ ७०१८), राज्य हिस्सा 
कल नज पुर्नवितरणानंतर 
; वाढ घट aE 
तरतूद 
१ 2 रे to} 4 & 
q | 04, वेतन ७८६.९८ २९२.१९ 0.00 १०७९.१७ 
२ ।१३,कार्यालयीन खर्च | ४५९.६४ | 0,00 282.98 989.84 


2234- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, १९९, अशासकीय 
संस्थांना सहाय्य, (००) (०२) एकात्मिक बाल संरक्षण योजना 
(२२३५ 0०३६), राज्य हिस्सा 


q | २१, सहायक १८३६.५३ | | ५२८.४० १३०८.१३ 
अनुदान (वेतनेत्तर) 

२ | २६, सहायक ५१०.९० ५२८.४० 1 १०३९.३७ 
अनुदान (वेतन) 


२. उपरोक्त नुसार एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेअंतर्गत शासकीय संस्था व स्वयंसेवी 
संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाकरीता पुर्नवितरणाने उपलब्ध करून दिलेल्या निधीतून रकाना क्र. 
५ प्रमाणे आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांना निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.५२/का-०८ 


(रुपये लक्ष) 

अ. लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीत ।पुर्नवितरणानंतर| प्रस्तावित 

= खाशिर्ष 

. निधी ची तरतूद । वितरण 

La 2 3 8 4 
मागणी क्र.एक्स-०१ 
२२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 

र १०२, बाल कल्याण, (१६) शासकीय संस्था, or sores. | Been 
(१६) (02) एकात्मिक बाल संरक्षण योजना " " । 
(२२३५ 0०१८) राज्य हिस्सा 

०१ वेतन 
१९९, अशासकीय संस्थांना सहाय्य, 
(00) (०२) एकात्मिक बाल संरक्षण योजना 
२ ५१०.९० १०३९.३० ७३२.७६ 


(२२३५ 0०३६), राज्य हिस्सा 
३६ सहाय्यक अनुदाने (वेतन) 


२. सदर निधी वितरणाकरिता सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे तथा 
आयुक्‍त, महिला व बालविकास आयुक्तालय, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात 
येत आहे. 

४. सदर योजनेअंतर्गत उपलब्ध करण्यात आलेल्या निधीच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
विहीत नमुन्यात सादर करणेची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 

५. सदर निधी आहरण व विनियोगाच्या अनुषंगाने केंद्रशासन व राज्यशासनाने वेळोवेळी 
दिलेल्या सूचना, वित्त विभागाचे निर्देश यांचे अनुपालन होईल याची दक्षता नियंत्रक अधिकारी व 
आहरण यांची राहील. 

g सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.५७/२०२१/व्यय-६, 
दि.२३/०३/२०२१ अन्वये त्या विभागाने दिलेल्या मान्यतेच्या अधिन राहून निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०३२६१५३९३४९१३० असा आहे. हा झासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
RAVINDRA SITARAM £ 


JARANDE 


(र. सि. जरांडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


2258049408 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.५२/का-०८ 


२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 

४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. ALAA राज्यमंत्री, महिला व बाळ विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्राळय,मुंबई 

७. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. आयुक्त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, पुणे 

१०.महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 

११.महाळेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा ), मुंबई / नागपूर 

१२.सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३.उपायुक्‍त (बाल विकास), महिला व बाळ विकास आयुकक्‍्तालय,पुणे 

१४.कार्यक्रम व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे. 

१५.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-७, मंत्राळय, मुंबई 

१६.कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का-१४७२), मंत्रालय, मुंबई 

१७.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर 
निधी बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 

१८. सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी. 

१९.सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२०.निवड नस्ती, का-०८. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


